RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग चार 


- 


वर्ष ४ , 


अंक ११ ] 


[ पृष्ठे ४ 


गुरुवार ते बुधवार , मे ३१- जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १ ९ ४० 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २ ९ मे २०१८ . 


अधिसूचना 


~ 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक एएससी. १५१३/ प्र.क्र .८ ९ /१४ - अ. - भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , आणि याबाबतीत करण्यात आलेले सर्वविद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, 
महाराष्ट्र शासनाच्या विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी, गट - ब ( अराजपत्रित) या पदाच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी पुढील नियम 
करीत आहेत , ते असे 

( १) या नियमांना शासनाच्या विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी , गट - ब ( अराजपत्रित ) ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१८ असे 


१ . 


म्हणावे . 


२ . 


- 


“ 


( २ ) सदरहू नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 

या नियमांमध्ये अन्यथा संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( क ) सहायक कक्ष अधिकारी ” याचा अर्थ, मंत्रालयाच्या कोणत्याही विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी असा आहे 
( ख ) आयोग ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असा आहे 
( ग ) पदवी " याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी ; 

( घ ) विभाग ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कोणताही विभाग , 
असा आहे : 

( ड ) शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन , असा आहे ; 
( च ) कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारी ” याचा अर्थ, विभागातील लिपिक , लिपिक -टंकलेखक किंवा टंकलेखक असा आहे . 


“ 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६ , शके १९ ४० 


३. विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी , गट -ब ( अराजपत्रित ), या पदावरील नियुक्ती पुढील मार्गाने करण्यात येईल : 

( अ ) कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारी असलेल्या व कनिष्ठ स्तरावर तीन वर्षांहुन कमी नसेल इतकी सलग नियमित सेवा करणाऱ्या आणि 
त्यांच्यासाठी विहित करण्यात आलेली सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या किंवा त्यातून सूट मिळालेल्या व्यक्तींमधून 
योग्यतेच्या अधीन ज्येष्ठतेच्या आधारे योग्य व्यक्तीला पदोन्नती देऊन करण्यात येईल; किंवा, 

( ब ) आयोगाशी वेळोवेळी याबाबतीत विचारविनिमय करून शासनाने काढलेल्या आदेशांनुसार , आयोगाने घेतलेल्या मर्यादित स्पर्धा 
परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे आयोगाने तयार केलेल्या सामायिक गुणवत्ता यादीच्या आधारे निवड करून करण्यात येईल , ही परीक्षा सर्व 
विभागातील कनिष्ठ स्तरीय कर्मचाऱ्यांसाठी सामायिक असेल; किंवा, 

( क ) पुढील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे निवड 
झालेल्या व्यक्तींमधून नामनिर्देशनाद्वारे 

( एक ) सर्वसाधारण गटातील व्यक्तींच्या बाबतीत ज्यांचे वय १९ वर्षांपेक्षा कमी नाही व ३८ वर्षांपेक्षा जास्त नाही, आणि 
राखीव गटातील व्यक्तींच्या बाबतीत ज्यांचे वय ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही . 

( दोन ) ज्यांनी पदवी धारण केलेली आहे . 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर करावयाची नियुक्ती ही पदोन्नतीद्वारे , मर्यादित स्पर्धात्मक परीक्षेच्या आधारे निवड करून व 
नामनिर्देशनाद्वारे ३० : ३० : ४० या प्रमाणात करण्यात येईल . 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस सदर पदासाठी विहित केलेली विभागीय परीक्षा, त्यासंबंधी केलेल्या 
नियमांतील तरतुदीनुसार उत्तीर्ण होण्यापासून त्याला सूट मिळाली नसल्यास सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार , हिंदी व मराठी भाषा 
परीक्षा, अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्याला सूट मिळाली नसेल तर , त्याला सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक राहील. 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी 
विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील . 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती कोणत्याही विभागात बदली करण्यास पात्र असेल. 


४ . 


५ . 


६ 
. 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


इ. मु . काझी, 


शासनाचे सह सचिव . 


क्रमांक : एएससी . १५१३ / प्र.क्र .८ ९ / १४ - अ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ . 
दिनांक २९ मे २०१८ . 


प्रति , 


४ . 


५ . 


७ . 


. 


१ . 

राज्यपालांचे सचिव, राज भवन , मलबार हिल , मुंबई. 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 

मा . विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन , मुंबई , 

सर्व संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य , 
६ . मा . मुख्य सचिव , 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 

सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
९ . 

* प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई , 
१० . * सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई, 
११. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा ) मुंबई, 
१२ . * प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद ) मुंबई, 
१३. * सचिव, राज्य निवडणूक आयोग , नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१४ . * महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ ( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई, 
१५ . * महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ ( लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र , मुंबई, 
१६. * सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय , नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१७ . 

* प्रबंधक , राज्य मानवी हक्क आयोग , मुंबई ४०० ००१, 
१८ . महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई ( २ प्रती प्रसिद्धीकरिता ) 
१ ९ . अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई, 
२० . निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२१ . सामान्य प्रशासन विभाग / का .३९ ( महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धीकरिता ), 
२२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय , ६ मजला, विधान भवन , मुंबई ३२ ( १० प्रती ) 
२३. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने , 
२४ . 

निवड नस्ती. 


. 


* ( पत्राने ) 


ग . भि . 


गुरव, 
शासनाचे अवर सचिव 


भाग चार - अ -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


w 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th May , 2018 . 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. ASC . 1513 /C.R.89 / 14 - A.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution of India , and in supersession of all the existing rules , orders or instruments made in this 
behalf , the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following rules regulating recruitment 
to the post ofthe Assistant Section Officer, Group -B (Non -Gazetted ) in the Departments of the Government 
ofMaharashtra , namely 

1. (1) These rules may be called the Assistant Section Officer, Group - B (Non -Gazetted ) in the 
Departments of the Government (Recruitment) Rules, 2018 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette. 
2. In these rules , unless the context requires otherwise , - 

( a ) “ Assistant Section Officer” means an Assistant Section Officer in any Department of 
Mantralaya ; 

(b ) "Commission "means the Maharashtra Public Service Commission ; 
(C) "Degree " means a degree of a statutory university ; 

(d) “Department" means any Department of the Government of Maharashtra , specified in 
the first schedule to the Maharashtra Government Rules of Business ; 

( e ) "Government"means the Government ofMaharashtra ; 

(1) "member of lower-division ” means Clerk , Clerk - Typist or Typist in the Department. 
3. Appointment to the post of Assistant Section Officer, Group - B (Non -Gazetted ), in the Department 
shall be made either, 

(a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from amongst 
the members of lower division having not less than three years continuous regular service in the 
lower division and who have passed or have been exempted from passing the Post-Recruitment 
Training Examination prescribed for them ; or 

(b ) by selection , on the basis of a common merit list prepared by the Commission on the 
basis of the result of the Limited Competitive Examination held by the Commission in accordance 
with the orders issued by the Government, in consultation with the Commission in that behalf, from 
time to time, which Examination shall be common to the members of the lower division , in all 
Departments ; or 

( c) by nomination on the basis of result of a Competitive Examination held by the Commission , 
from amongst the following candidates who , 

(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of age in 
case of persons belonging to the general category and notmore than forty three years of age in 
case of persons belonging to the reserved category ; 

( ii) possess a degree ; 
4. Appointment to the postmentioned in rule 3 shall bemade by promotion , selection on the basis 
of Limited Competitive Examination and nomination in the ratio of 30:30:40 . 

5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass the prescribed 
Departmental Examination according to the rules made in that behalf, unless such person has already 
passed , or has been exempted from passing that examination . 

6. A person appointed to the postmentioned in rule 3 shall be required to pass examinations in 
Hindi and Marathi languages according to the rules made in that behalf , unless such person has already 
passed , or has been exempted from passing those examinations. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 
7 . A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall possess a certificate in Computer 
operation prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of Maharashtra , from 
time to time. 

8. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be liable to be transferred to any 
Department. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


1. M. KAZI, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


No. ASC 1513 /C.R . 89 / 14 - A 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, 
Dated 29th May , 2018 . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


* 


11. 


* 


12 . 


Copy forwarded with compliments to 
The Secretary to the Governor, Raj Bhavan ,Malbar Hill ,Mumbai, 
The Principal Secretary to the Chief Minister, 
The Private Secretary to all Ministers/ State Ministers , 
Hon ble Opposition Leader, Legislative Council of the State of Maharashtra/ Legislative Assembly of the 
State ofMaharashtra , 
All Hon ble Members of the Parliament/Members of the Legislative Council of the State ofMaharashtra / 
Members of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra , 
The Chief Secretary , 
All Additional Chief Secretaries /Principal Secretaries/ Secretaries of Mantralaya Departments , 
All Mantralaya Departments , 

The Registrar, Office of the Loka Ayukta and Upa -Loka Ayukta , Mumbai, 
* The Secretary ,Maharashtra Public Service Commission , Mumbai, 

The Principal Secretary , Secretariat of Maharashtra Legislature (Assembly), Mumbai, 
The Principal Secretary , Secretariat ofMaharashtra Legislature (Council), Mumbai, 

The Secretary , State Election Commission , New Administrative Building , Mumbai, 
* The AccountantGeneral, Maharashtra - 1 (Account and Entitlement),Maharashtra , Mumbai, 
* The AccountantGeneral, Maharashtra - 1 (Audit),Maharashtra , Mumbai , 

The Secretary , Office of the Chief Information Commissioner of the State , New Administrative Building., 
Mumbai, 
The Registrar, State Human Rights Commission , Mumbai 400 001 , 
The Director General of Information and Public Relations , Mumbai, (2 copies for publicity ) 
Pay and accounts Officer, Mumbai, 
Resident Audit Officer , Mumbai, 
General Administration Department/Desk 39 (For publishing on website ), 
The Librarian , Secretariat ofMaharashtra Legislature , Library , 6th Floor, Vidhan Bhavan , Mumbai 400 032 
( 10 copies ), 
All Desks ofGeneral Administration Department, 
Select File . 


* 


13 . 


14 . 


15 . 


* 


16 . 


* 


17 . 


18 . 


19 . 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


24 . 


( * By Letter ) 


G. B. GURAV , 


Under Secretary to Government. 


